Business Reform Action Plan (BRAP) 
2022 अंतर्गत Department for Promotion of 
Industry & internal trade (DPI) सूचित 
केलेल्या सुधारणांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण- २०२३/प्र. क्र.१८७/कामगार-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग क्र.कंकाअ-०६/२०२२/प्र.क्र.१०४/काम-१०, 
दि. १५/०९/२०२२. 
२. शासन निर्णय उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, क्र.एफसी-२०२२/प्र.क्र.१९९/काम-४, 
दि. २३/०९/२०२२. 
३. शासन निर्णय उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, क्र.अधिनि-०७२२/प्र.क्र.१३२/काम-७, 
दि. २६/०९/२०२२ 
प्रस्तावना:- 
Business Reform Action Plan (BRAP) २०२२ अंतर्गत Department for Promotion of Industry & 


internal trade (DPIIT) सूचित केल्यानुसार संदभाधिन क्र. १ ते ३ येथे अनुक्रमे दि. १५/०९/२०२२, 
दि.२३/०९/२०२२ आणि दि.२६/०९/२०२२ रोजी कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम १९७०, कारखाने 
अधिनियम, १९४८ आणि इमारत व इतर बांधकाम कामगार (नोकरीचे नियमन व शार्ती) अधिनियम, १९९६ अंतर्गत 
कंत्राटदारास, मुख्य मालकास विहित कालावधीनंतर स्वयंनिर्मित (Auto Generated/ Auto Renewal) 
नोंदणी/नुतणीकरण/सुधारणा प्रमाणपत्र ऑनलाईन उपलब्ध होण्यासाठी शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिलेली असून 
संगणकीय प्रणालीमध्ये आवश्‍यक बदल करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार विहित कालावधीत वरील सेवा 
पुरविण्यात न आल्यास त्या आस्थापनांची नोंदणी/सुधारणा प्रमाणपत्र सुधारणा करण्यात आली असल्याचे मानण्यात 
येईल व त्यांना Deemed Approval ईलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात स्वयंचलितपणे निर्गमित होत आहे. 

उक्त परिच्छेदात नमूद केलेल्या स्वयंनिर्मित नोंदणी/नुतणीकरण/सुधारणा प्रमाणपत्र उपलब्ध 
होण्यासाठीचा काळावधी कमी करणे तसेच, कामगार विभागांतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत 
अधिसूचित करण्यात आलेल्या एकूण ४१ सेवांपैकी एकूण किती सेवा/नवीन सेवा यांचा समावेश केंद्र सरकारच्या 
Business Reform Action Plan (BRAP) २०२२ अंतर्गत DPIIT यांनी सूचित केल्याप्रमाणे करता येईल, याबाबत 
कामगार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा अभ्यासगट तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

केंद्र सरकारच्या Business Reform Action Plan (BRAP) 2022 अंतर्गत Department for Promotion 
of Industry & internal trade (DPIIT) सूचित केल्याप्रमाणे स्वयंनिर्मित नोंदणी/नुतणीकरण/ सुधारणा प्रमाणपत्र 
उपलब्ध होण्यासाठीचा कालावधी कमी करणे तसेच, कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२३/प्र. क्र.१८७/कामगार-९ 


अधिनियमांतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या एकूण ४१ सेवांपैकी एकूण किती सेवा/नवीन सेवा यांचा समावेश 
करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे अभ्यासगट स्थापन करण्यात येत आहे:- 


२. 


Se 


Wd - 


१. कामगार आयुक्‍त, कामगार आयुक्तालय - अध्यक्ष 

२. संचालक, बाष्पके- सदस्य 

३. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय- सदस्य 

४. सचिव तथा मु.का.अ., महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ- सदस्य 
५. श्रीमती निलांबरी भोसळे, कामगार उपायुक्त मुंबई- सदस्य सचिव 


सदर अभ्यासगटाने संदर्भाधिन शासन निर्णय अनुक्रमांक १,२ व ३ चे अवलोकन करून कामगार 
विभागांतर्गत अधिकाधिक सेवा BRAP-2022 अंतर्गत उपलब्ध करुन देता येतील तसेच RTS मध्ये देखील देता 
येतील याचा सर्वसमावेशक अहवाल एक महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३१०१३१४४४१५४३१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


oC 40 AD -0 


Digitally signed by SWAPNIL YASHWANTRAO KAPADNIS 
IN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES, 


ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=33895 1 8a88af500ef 17fd52858804c56d5b0db93ce68c96 
YA S H WA N T RAO 3876484961 4f0c8b3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=824DB7B32ED13AAC7B6F 1F11E717770B52D6784 

F2BC41DDFOE4E9729CDB96F88, cn=SWAPNIL YASHWANTRAO 


KAPADNIS et 
Date: 2023.10.13 14:47:00 +05'30' 


(स्वप्निल कापडणीस) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
विकास आयुक्‍त, असंघटीत कामगार, प्रभादेवी मुंबई-४०००१३ 

कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, वांद्रे पूर्व, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


७. संचालक, बाष्पके संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे पूर्व, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१०, 
११: 


92. 
१२३. 
१४. 


. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे पूर्व, महाराष्ट्र 


राज्य, मुंबई. 

सचिव तथा मु.का.अ., महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, एमएमटीसी हाऊस, 
सी-२२, ई-ब्लॉक, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे पूर्व, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

उप सचिव (कामगार-१०/कामगार-४/कामगार-७)उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, नवीन प्रशासकीय भवन, ७ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

सर्व अपर आयुक्‍त/उपायुक्‍त/सहायक कामगार आयुक्‍त 

कल्याण आयुकत, कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई. 

निवडनस्ती (कामगार-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


